स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 

यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(अराजपत्रित) पदावरील पदस्थापनेत siz: 
बदल करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शासन आदेशा क्रमांक-पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३२३/सेवा-३ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ- १. शासन समक्रमांक आदेशा दि.२०.१०.२०२३ 
२. शासन आदेश क्र.पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३, दि.२०.१०.२०२३ 

शासन आदेश :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावरुन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
या पदावर पदोन्नतीसाठी २० टक्के कोटा तसेच ५ टक्के कोटा यांतून पात्र असलेल्या सन२०२२ - २३च्या 
निवडसूचीतील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन दि.२०.१०.२०२३ रोजीच्या दोन स्वतंत्र 
आदेशांन्वये कनिष्ठ अभियंता) स्थापत्य) (वेतनश्रेणी -:5-१५ :४१८००-१३२३०० (या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती तसेच सविस्तर पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याबाबत प्राप्त 
झालेल्या अर्जानुसार खालील तक्त्यात नमूद कनिष्ठ अभियंता यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्यात येत 
असून त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्र.४ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्‌ | कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव | दि.२०.१०.२०२३ रोजीच्या । अंशत: बदलानंतरची पदस्थापना 
र. आदेशान्वये दर्शविण्यात 
आलेली पदस्थापना 
1 १_| २ ३ PB 
१) । श्री.राजेश arg सा.बां.मंडळ, अहमदनगर | सा.बां.मंडळ नाशिक अंतर्गत सा.बां. 
भावसार अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, | उपविभाग, मनमाड येथील रिक्‍त पदी 
राजूर येथील रिक्‍त पदी. 
२) | श्रीमती भिमाबाई श्रीरंग सा.बां.मंडळ, सातारा |। सा.बां.मंडळ पुणे अंतर्गत सा.बां. 
गायकवाड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग । उपविभाग, वेल्हा येथील रिक्‍त पदी 
कराड उत्तर येथील रिक्‍त 
पदी 
३) | श्रीमती अर्चना अजय UMASS, सोलापूर । सा.बां.मंडळ पुणे अंतर्गत मार्गप्रकल्प 
क्षीरसागर अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, | विभाग क्र.७, पुणे येथील रिक्‍त पदी 
सांगोला येथील रिक्‍त पदी 
४) | श्रीमती अश्विनी योगेठा रा.म.मंडळ, पुणे अंतर्गत । रा.म.मंडळ, पुणे अंतर्गत रा.म. 
कुंभार (श्रीमती अश्विनी रा.म.पुणे (तांत्रिक शाखा) | उपविभाग नारायणगाव येथील रिक्‍त 
राजेंद्र गोरे) पुणे येथील रिक्‍त पदी. । पदी 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.३२३/सेवा-३ 


२. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी सुधारित पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी उपरोक्‍त कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू 
होण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, संबधित मुख्य अभियंता यांनी रुजु झालेल्या कनिष्ठ अभियंता यांच्या पदग्रहण 
अहवालाबाबतची सद्यस्थिती तात्काळ शासनास सादर करावी. 

४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१८१८०२३६२२१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961e4bf4b8 


a6fc3d8b24271 1e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A R H AT E serialNumber=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37C814A2A 
1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


Date: 2023.12.18 18:07:32 +05'30' 


(दिनेश ज. Fee ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक/ पुणे, 

४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

५. सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

६. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि).यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सह सचिव (सं.नि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 

१२. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


